मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी मधून 


अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. 
सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, नवी दिल्ली 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सीसीएफ-२०२०/प्र.क्र. २/२०२०/२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५ दि.१७/९/२०१९ 


शासन निर्णय - 


मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीचे संपूर्ण नियंत्रण, व्यवस्थापन व प्रशासन मा. मुख्यमंत्री 


यांच्याकडे निहीत आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने 


महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक, शौक्षणिक, सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम सार्वजनिक किंवा 


निमसार्वजनिक संस्था किंवा संघटना यांना या निधीतून अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यानुसार 
सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, नवी दिल्ली यांनी सन २०१९ मधील गणेशोत्सव निमित्त 


महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक कला गुणांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी करण्यात आलेल्या 


सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा खर्च भागविण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी अपवादात्मक 


परिस्थितीत पुर्वोदाहरण न धरता फक्त याच वर्षी रुपये ५ लक्ष (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त ) 


इतके अर्थसहाय्य देण्यास मंजूरी दिलेली आहे. सदर मंजूरीस अनुसरून रुपये ५ लक्ष इतके 


अर्थसहाय्य फक्त याच वर्षासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, नवी दिल्ली यांना देण्यात येत 


आहे. 


२. सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, नवी दिल्ली यांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी सार्वजनिक 
गणेशोत्सव-२०१९ मधील सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा खर्च भागविण्यासाठी निधीची मागणी केली 


आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करावा आणि खर्चाच्या अनुषंगाने “सनदी लेखापाल” 


(Chartered Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्यानंतर 


सहा महिन्यात सादर करावे. तसेच सदर नोंदणीकृत समितीने नियमानुसार लेखापरिक्षण करुन 


लेखापरिक्षण अहवाल व खर्चाचे सविस्तर विवरणपत्र शासनास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीएफ-२०२०/प्र.क्र. २/२०२०/२५ 


३. सदर निधी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१०१०/प्र.क्र.६८/कोषा प्र-५, 


दि.१८ एप्रिल, २०११ मधील तरतुदीस अनुसरुन मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीच्या स्वीयप्रपंजी 


(PLA) लेखा खाते क्र. ६१८४०३६००६ (०१५१४५०१०८९) मधून सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, 


नवी दिल्ली यांच्या युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, तानसेन मार्ग शाखा, बंगाली मार्केट, मंडी हाऊस, 


नवी दिल्ली या शाखेतील बचत बँक खाते क्रमांक ०३५९०१००७७६९१ मध्ये विहीत कार्यपद्धतीनुसार 


जमा करण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय संदर्भाधीन दि.१७/९/२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 


तसेच मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या मंजूरीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१७१६५१५४२००७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Umesh Madhukar Mad 
h hi hte GENERAL 
m es 7) ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah: ht 
2.5.4.20=6a20cbbc812f8be837 1fb8e96ab39865278090eca38793fc8e39 
67bd332d3272, 
98cacd4b7292ff0c203dc412495d2db2d4f07c86fb6bfle 
a hu al a an 25fca5c35f88e1c4, [|| ke 
Date: 2021.02.18 16:25:48 +05'30' 
(उ. म. मदन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१)मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


३) महालेखापाल, महाराष्ट्र (१/२), लेखा व अनुज्ञेयता,मुंबई/नागपूर. 


४) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
५) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
६) उप सचिव (कोषा प्र-५/अर्थ-३),वित्त विभाग, मंत्रालय,मुबई. 


७ रजिस्ट्रार, ऑफ सोसायटी, गव्हर्नमेंट ऑफ दिल्ली. 


८) अध्यक्ष, सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली-११००१ 
९) निवडनस्ती. (का-२५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


